राष्ट्रीय योजना व कृती आराखडा बाबत एकसुत्री 
कृती यंत्रणा (Unified command Mechanism) 
संरचनेनुसार राज्यस्तरावर एकीकरण व समन्वय 
समिती (Committee for Integration and 


Coordination at State Government level) 


गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६०/विश्ा १ (ब) 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : १ जून,२०१५. 


वाचा :- केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक [).0.॥-१८०१५/२६/२०१४-[/९-॥, 
दि.१६.०१.२०१५ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


नक्षलग्रस्त राज्यांनी वाढत्या नक्षळी कारवायांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत 


केलेल्या रणनिती व कृतीचा आढावा घेऊन त्यानुसार एकसूत्री कृती AAA (Unified Command 


Mechanism) संरचनेनुसार राज्यस्तरावर एकिकरण व समन्वय समिती (Committee for 


Integration and Coordination at State Government level) गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
नक्षलग्रस्त राज्यांनी वाढत्या नक्षळी कारवायांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत 


केलेल्या रणनिती व कृतीचा आढावा घेऊन त्यानुसार एकसूत्री कृती यंत्रणा (Unified Command 


Mechanism) संरचनेनुसार राज्यस्तरावर पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


(१ मा.मुख्यमंत्री 3. ee 
Q) मुख्यसचिव 4 ees 
(३) अपर मुख्य सचिव (गृह) _ पसं 


(४ अपर मुख्य सचिव (वित्त) 2 सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६०/विशा १ ब 


(१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 


(६ विकास आयुक्त व प्रधान सचिव (नियोजन) 


(७ सचिव, माहिती व जनसंपर्क 


(८) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


(९१ अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) 


(१० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर ह 


(११ आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


(१२) केंद्रीय सशस्त्र दलाचे वरीष्ठ अधिकारी 


(१३) केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे राज्यातील वरीष्ठ अधिकारी 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


२. वरीलप्रमाणे गठित केलेली समिती खालील विषयांवर दर दोन महिन्यातून एकदा बैठकीचे 


आयोजन करुन आढावा घेईल. 


(१ राज्यातील डाव्या विचारसरणीच्या cesar कारवायांवर निगराणी ठेवणे. 


(२) सुरक्षा उपाययोजना व विकास कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे. 


(३) नक्षलग्रस्त अन्य राज्यांच्या शासन व संबंधित विभागाशी समन्वय साधणे. 


(४ राज्यशासनाच्या व केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाशी समन्वय ठेवणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०६०१११३११२९६२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Jayant 


B Bhoi 


r 
J ay a al t DN: CN = Jayant B Bhoir 
C = IN, S = Maharashtra, 
= Government Of 
Maharashtra, OU = 
B B h O | [ Section Officer 


14:09:19 +05'30' 


(जयंत भोईर) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६०/विशा १ ब 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विकास आयुक्‍त व प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

केंद्रीय सशस्त्र दलाचे वरिष्ठ अधिकारी 

केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे राज्यातील वरीष्ठ अधिकारी. 


प्रतिलिपी, 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 


गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी. 


निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


